जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख 
आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून 
घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीडीओ ०७१९/५९०/प्र.क्र.१३६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:सीआरसी ०४१३/४६६/प्र.क्र.८७/ 
कार्यासन ११, दि.१० ऑगस्ट,२०१९ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांकसीआरसी ०४१३/४६६/प्र.क्र.८७ (APT) / 
कार्यासन ११, दि.४ जानेवारी,२०१९ 
३. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:ःसीआरसी ०४१३/४६६/प्र.क्र.८७/ 
कार्यासन ११, दि.९ जुले, २०१९ 
४.जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर यांचे क्रमांक:१४/२०१९, 
दि.१८ जुले,२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व 
त्याकरीता आवश्‍यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयासाठी लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे विधानमंडळात 
मंजूर झालेला रु.७,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील 
अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय १४ जुले, २०१९ पासून कार्यरत करण्यात आले आहे. जिल्हा व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा , जि.अहमदनगर यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
श्रीगोंदा , जि.अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी जिल्हा व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 
२. सदर ane निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ मधील भाग - 
पहिला, उप विभाग एक मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्र.२ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधीळ नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०७१९/५९०/प्र.क्र.१३६/कार्यासन ११ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०९१११४५२७८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने 


Digitally signed by Santosh Sampatti N 
m 


Santosh Sampatt| 2-5 


nt 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedi 30121 
'0०0966486407797, 


Za 


Navagire ० 
(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत: 
१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र RATATAT, अहमदनगर 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
x) जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा,जि.अहमदनगर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
६) उप कोषागार अधिकारी,श्रीगोंदा,जि.अहमदनगर. 
७) कक्ष अधिकारी कार्यासन२३/२४/२५,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


